मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Sal क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.२९७/सेवा-२ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ३० जून, २०२२ 


शासन Seat: 
सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षात सामान्य राज्य सेवा, गट-ब मधील “प्रशासकीय अधिकारी” 
(वेतनस्तर एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या संवर्गात कार्यरत खालील तक्त्यातील अधिकारी यांना सामान्य 
राज्य सेवा, गट-अ मधील “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” (वेतनस्तर एस-२० : ५६१००-१७७५००) संवर्गातील 
पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदावर या आदेशाद्वारे विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. प्रस्तुत पदोन्नतीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना खालील 
तक्त्यातील “स्तंभ-४” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना मूळ पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. प्रवर्ग 
(१) (२) (३) (४) 
हि . श्री. महेंद्र एस. कदम, अ.जा. | मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य रूग्णालय, सह संचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा 
भंडारा. (सध्या तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत) (हिवताप, हत्तीरोग व जळजन्यरोग), पुणे-१. 
२. | श्री. ज्ञानदेव व. करवर, भ.ज. । मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य रूग्णालय, | क | उप संचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा लातूर 
अमरावती. (सध्या तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत) मंडळ, लातूर. 
३. | श्री. गजानन मा. लांजेवार, अ.जा. | मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, उप संचालक उप संचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा 
कार्यालय, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ, नाशिक. नाशिक मंडळ, नाशिक. 
(सध्या तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत) 
४. | श्री. प्रशांत दादाजी पाटील, इ.मा.व. | मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, 


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, डागा स्मृती 
शासकीय स्त्री रूग्णालय, नागपूर. 
(सध्या तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत) 


सह संचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा 
(आरोग्य), पुणे. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.२९७/सेवा-२ 


अ. धिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना मूळ पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र. प्रवर्ग 

(१) (२) (३) (४) 

५. श्री. नामदेव गोविंद मोरे, अ.जा. | मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, प्रादेशिक डागा स्मृती शासकीय स्त्री रूग्णालय, 
मनोरूग्णालय, रत्नागिरी. नागपूर. 
(सध्या तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत) 

६. | श्रीमती सुनिता नरेद्र खडसे, इ.मा.व. | मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, विभागीय संदर्भ सेवा उप संचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा 
रूग्णालय, अमरावती. अकोला मंडळ, अकोला. 
(सध्या तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत) 

७. | श्री. आरीफ ए. सय्यद, इ.मा.व. | मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, 
प्रशासकीय अधिकारी, उप संचालक कार्यालय, उप संचालक कार्यालय, आरोग्य सेवा पुणे 
आरोग्य सेवा (आ. मा. जि. आ.), पुणे. मंडळ, पुणे. 

२. सदर पदोन्नती सामान्य राज्य सेवा, गट-अ मधील “मुख्य प्रशासकीय अधिकारी” या पदाच्या 


सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार देण्यात येत आहे. 


३. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


ष्‌. सदर पदोन्नतीने देण्यात आलेली पदस्थापना ही “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित 
व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, 2029” मधील 
तरतुदीनुसार करण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.२९७/सेवा-२ 


६. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीनंतर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतन निश्चितीचा विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११(१(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


७. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर 
होऊन, त्याबाबतचा अहवाल उप सचिव (सेवा-२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई व संचालक, आरोग्य 
सेवा(१), मुंबई यांना सादर करावा. पदस्थापना बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 


८. पदोन्नती दिळेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत 
हजर व्हावे. जे अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्न्तीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत असे 
गृहीत धरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ त्यांना देण्यात आळा 
असल्यास तो काढून घेण्यात येईल. तसेच, अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
या प्रकरणी संबंधीत उपसंचालक, आरोग्य सेवा यानी संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर होतात किंवा नाही याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहित कालमर्यादेत 
शासनास सादर करावा. 


र्‌. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९१७४२१६९७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba45 
9543ed19dc809f2f1 50cfde4470c9, 
pseudonym=FFAC916764FCC27FA561F44ED9FF5 


8B3C8CD943C, 


serialNumber=5523 190302520891 1890F5851459 


DHULE| णी 
(BT. A. धुळे) 
उप सचिव, AERTS शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-११२१/प्र.क्र.२९७/सेवा-२ 


३. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

९. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, भंडारा/ अमरावती/ ठाणे. 
१०.वैद्यकीय अधिक्षिका, डागा स्मृती शासकीय स्त्री रूग्णालय, नागपूर. 
११.वैद्यकीय अधीक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, अमरावती. 
१२.वैद्यकीय अधीक्षक, प्रादेशिक मनोरूग्णालय, रत्नागिरी. 


१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा/ अमरावती/ ठाणे / नागपूर/ नाशिक/ पुणे/ लातूर/ रत्नागिरी/ 
अकोला. 


१४.मा. मंत्री (आरोग्य)/ मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१५.अपर मुख्य सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१६. प्रधान सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१७.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 

१८.सह सचिव (सेवा-१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. कार्यासन अधिकारी (सेवा-१), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०.सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांचे मार्फत) 
२१.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


